रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/७८, दि.०९/०१/२०२३. 


प्रस्तावना - 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग 
यांनी सदर रस्ते Sala करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रायगड 
जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील खालील 
इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 

(कि.मी.) 

१. | प्रजिमा-१७ ते चांधई-वावे-बेडसे- | ग्रामीण मार्ग- २० ०/०० ते २/०० ११.६०० | प्रमुख जिल्हा 
पोसरी-सावळे-बारणे-साळोख तर्फे (२.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-१२४ 
नीड-बौध्दवाडी जोडणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग- २५२ | ०/०० ते २/०० 

(२.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- २६२ । ०/०० ते २/०० 
(२.०० कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- ६५ । ०/०० ते ४/५०० 
(8.400 कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- १७९ | ०/०० ते ०/५०० 
(0.400 कि.मी.) 
ग्रामीण मार्ग- १२५ | ०/०० ते ०/६०० 
(०.६०० कि.मी.) 
एकूण ११.६०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१२४६.७९० + ११.६००) म्हणजेच 
१२५८.३९० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(२८५.५८०-११.६००) म्हणजेच २७३.९८० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२२१२००३७८९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 


) 
) 
) 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


A 


AN 


०८ 


ae 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


4 


mm 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


